भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने/ पदोन्नतीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.१६७/पोल-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २७ एप्रिळ, २०१७ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (ड) (२) च्या तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या 


नावासमोर ealfaseu ठिकाणी बदलीने/ पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
| . श्री.आर.डी. Bre, अपर पोलीस आयुक्त, पोलीस उप महानिरीक्षक, 
भापोसे मध्य प्रादेशिक विभाग, गडचिरोली परिक्षेत्र. 
मुंबई शहर. (नागपूर कॅम्प) 
२. श्री. आर. पी. पोळीस आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त, 
सेनगांवकर, भापोसे  । सोलापूर शहर. दक्षिण प्रादेशिक विभाग, 
पुणे शहर. 
३. श्री. प्रताप दिघावकर, | अपर पोलीस आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त, 
भापोसे दक्षिण प्रादेशिक विभाग,  ।पूर्व प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई शहर. ठाणे शहर. 
४. | atl. अब्दुर रेहमान, पोळीस उप महानिरिक्षक, । पोलीस उप महानिरीक्षक, 
भापोसे गुन्हे अन्वेषण विभाग, बिनतारी संदेश विभाग, 
पुणे. पुणे. 
५. । श्री. मनोज लोहिया, | अपर पोलीस आयुक्त, पोलीस उप महानिरीक्षक तथा 
भापोसे पूर्व प्रादेशिक विभाग, मुख्य दक्षता अधिकारी, 
मुंबई शहर. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळ, मुंबई 
(सध्याचे वि.पो.म.नि. दर्जाचे 
पद श्रेणी अवनत करून) 
६. । श्री. प्रदीप देशपांडे, | अपर पोलीस आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे), 
भापोसे दक्षिण प्रादेशिक विभाग,  ।पुणे शहर 
पुणे शहर 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.१६७/पोल-१ 


श्री. लखमी गौतम, 
भापोसे 


पोलीस अधीक्षक, 
अमरावती ग्रामीण 


अपर पोलीस आयुक्त, 

पूर्व प्रादेशिक विभाग, 

मुंबई हहर 

(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 


श्री. संदीप कणीक, 
भापोसे 


उपायुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 
विभाग, मुंबई 


पोलीस उप महानिरीक्षक, 
रा.रा.पो.बल, मुंबई. 

(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 


श्री. सत्यनारायण, 
भापोसे 


पोलीस उप आयुक्त, 
मुंबई हहर 


अपर पोलीस आयुक्त, 

पश्चिम प्रादेशिक विभाग, 

ठाणे शहर. 

(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 


श्री. प्रवीण तबाजी 
पडवळ, भापोसे 


पोलीस उप आयुक्त, 
मुंबई हहर 


अपर पोलीस आयुक्त, 

दक्षिण प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई शहर. 

(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 


१ १. 


श्री. एस. जयकुमार, 
भापोसे 


पोलीस उप आयुक्त, 
मुंबई हहर 


अपर पोलीस आयुक्त, 

मध्य प्रादेशिक विभाग, 

मुंबई शहर. 

(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 


१२. 


श्री. एम.बी. तांबडे, 
भापोसे 


पोलीस अधीक्षक, 
कोल्हापूर 


पोलीस आयुक्त, 

सोलापूर शहर. 

(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.१६७/पोल-१ 


१३. | श्री. एस. आर. समादेशक, UA, । अपर पोलीस आयुक्त, 
दिघावकर, भापोसे गट क्र.६, धुळे दक्षिण प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर शहर. 

(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 

१४. | डॉ. जय वसंतराव पोलीस उप आयुक्त, पोलीस उप महानिरीक्षक, 
जाधव, भापोसे मुंबई शहर गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 
(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 

१५. श्री. अंकुडा आर. शिदे, | पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस आयुक्त, 

भापोसे नाशिक ग्रामीण उत्तर प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर शहर. 

(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 

१६. | श्री. साहेबराव एच. पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप महानिरिक्षक 
पाटील, भापोसे लोहमार्ग, नागपूर (कारागृह) , औरंगाबाद. 

(तदर्थ पदोन्नतीवर निवडश्रेणी 
पोलीस अधीक्षक वेतनश्रेणी 
मध्ये) 

१७. | श्री. यशस्वी यादव, अपर पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्त, 

भापोसे ठाणे शहर औरंगाबाद शहर 
(वि.पो.म.नि.दर्जाचे पद श्रेणी 
अवनत करून) 


2. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस 
महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी व 
संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.१६७/पोल-१ 


3. सदर BRA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.शताकीघा990[॥.90.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०४२६०९३६१७०२२९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
K | A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a | a S e ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474 


| e7b98a708cc03eb46cd241a604d42bb, 
a | W a cn=Kailas A. Gaikwad 


Date: 2017.04.28 01:05:52 +05'30" 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
Wal, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्र.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (पिरवहन) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

९. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०.पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

११.अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३.अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४.अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५.सर्व पोलीस आयुक्‍त (मुंबई हहर वगळून) 

१६.सर्व परिक्षेत्रिय विशहोष पोलीस महानिरीक्षक. 

१७.सर्व पोलीस अधीक्षक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ATT क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.१६७/पोल-१ 


१८. सर्व समादेशक, रा.रा.पो.बल. 

१९.सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र. 

२०.संबंधित अधिकारी. 

२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती, 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


